FIFA १७ वर्षाखालील महिला 
फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप, २०२२ स्पर्धेच्या 
अनुषंगाने सुरक्षाविषयक बाबींसाठी 
येणाऱ्या खर्चास मंजूरी देऊन निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: फिफास्प-४०२२/प्र.क्र.१३२/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २८ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा:- 
१. समाजकल्याण सांस्कृतीक कार्य व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. राक्रीधो १०९६/ 
प्र.क्र.३३०/क्रीयुसे-१, दि.३१.०७.१९९७. 


२. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीयुसे/फिफा फुटबॉल/ निधी/ 
२०२२-२३/कार्या-४/३८७५, दिनांक ०८ सप्टेंबर,२०२२. 


३. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीयुसे/फिफा फुटबॉल/ निधी/ 
२०२२-२३/कार्या-४/४००१, दिनांक १९ सप्टेंबर,२०२२. 


४. पोळीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. पोआ/नमु/विशा/फिफा/२०२२/ 
साधनसामुग्री/४९४४/२०२२, दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना:- 


कोविड-१९ साथीच्या प्रादुर्भावामुळे पुढे ढकलण्यात आलेल्या FIFA (1-१७ Womens 
World Cup - २०२२ या स्पर्धेचे आयोजन भारतात दि. ११ ते ३० ऑक्टोबर, २०२२ या 
कालावधीत होणार आहे. यामधील महत्त्वाचे सामने नवी मुंबई येथील डी. वाय. पाटील स्टेडियम 
येथे होणार आहेत. या स्पर्धेच्या अनुषंगाने आवश्‍यक ती सुरक्षा साधने (Equipment) व इतर 
सुरक्षाविषयक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्याबाबत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, 
पुणे याचेमार्फत संदर्भ क्र.२ व ३ अन्वये प्रस्ताव शासनास सादर केलेला होता. त्याअनुषंगाने 
काही खर्चाच्या बाबींसंदर्भात तसेच, सुरक्षाविषयक बाबींमध्ये कोणतीही तडजोड न करता 
प्रस्तावातील काही खर्च कमी करण्यासंदर्भात नवी मुंबई पोळीस आयुक्तालय, यांचेकडे 
विचारणा करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, नवी मुंबई पोलीस 
आयुक्तालय, यांनी संदर्भ क्र.४ अन्वये शासनास सादर केलेल्या सुधारीत प्रस्तावानुसार रुपये 
२४,५३,२२०/- (अक्षर रु.चौविस लाख त्रेपन्न हजार दोनशोवीस फक्त) इतका निधी उपलब्ध 
करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः फिफास्प-४०२२/प्र.क्र.१३२/क्रीयुसे-१ 


शासन निर्णय:- 


FIFA १७ वर्षाखालील महिला फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप, २०२२ स्पर्धेसाठी नवी मुंबई पोळीस 


आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.४ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार सुरक्षाविषयक साधनसामुग्री 
खरेदीसाठी / भाडेतत्वावर घेण्यासाठी व तद्‌नुषांगिक अन्य आवश्‍यक बाबींसाठी खालीलप्रमाणे 


खर्चाच्या अंदाजपत्रकास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


तक्‍्ता-अ 
अ.क्र. | आव्यक साधनसामुग्री । संख्या/ | अंदाजित भाडे दिवस एकूण अंदाजित 
नग प्रति नग/ प्रति दिन रक्‍कम रुपये 
१ डोअर फ्रेम मेटल डिटेक्टर | ४२ २५०० ०५ ५,२५,०००.०० 
(DFMD) 
२ हॅन्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर | ४२ ३५० ०५ ७३,५००.०० 
(HHMD) 
एकूण- रु. ५,९८,५००.०० 
तक्‍ता-ब 
अ.क्र. | आव्यक साधनसामुग्री | संख्या/ | अंदाजित भाडे दिवस एकूण अंदाजित 
ऑपरेटरसह नग प्रति नग/ प्रति दिन रक्‍कम रुपये 
१ "X"-Ray/Bags Scanner | ०५ २८०००/- ०५ ७,००,०००.०० 
Machine with operator 
एकूण- रु. ७,००,०००.०० 
तक्‍्ता-क 
अ.क्र. | आवश्यक साधनसामुग्री संख्या/ । खरेदीची अंदाजित किमत एकूण अंदाजित रक्‍कम 
नग प्रति नग रुपये 
१ हॅन्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर | १० रु.५०००/- ५०,०००.०० 
(HHMD) 
२ Megh Phone ०५ रु.४५००/- २२,५००.०० 
सेलसह अहुजा मेक २० वॅट 
3 Wooden Frisking Stand | २० रु.३५००/- ७०,०००.०० 
Ladies Frisking Booth qo रु.३२०००/- 3,20,000,00 
4 Trolly Mirror Model | 08 रु.८०००/- ३२,०००.०० 
No.110 JY 
एकूण- रु. ४,९४,५००.०० 
तक्‍ता-ड 
अ.क्र. | आवश्यक साधनसामुग्री संख्या/ | खरेदीची अंदाजित किमत एकूण अंदाजित रक्‍कम 
नग प्रति नग रुपये 
q प्लास्टीक बॅरिकेड्स १३० रु.२२००/- २,८६,०००.०० 
१००० मी.मी.(वजन किमान 
६.५० कि.ग्रॅ.) 
एकूण- रु. २,८६,०००.०० 
वरील, तक्‍्ता-अ-- तक्‍ता-ब + तक्‍ता-क + तक्‍ता-ड एकूण रु. २०,७९,०००.०० 
जी.एस.टी. (१८ %) ३,७४,२२०.०० 
एकूण-रु. २४,५३,२२०.०० 
(अक्षरी एकूण रु.चौविस लक्ष त्रेपन्न हजार दोनशे वीस फक्त) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फिफास्प-४०२२/प्र.क्र.१३२/क्रीयुसे-१ 


२. तसेच, उपरोक्त तक्‍ता-अ व तक्‍्ता-ब मधील आवश्यक साधनसामुग्री भाडेतत्वावर 
घेण्यास व तक्‍ता-क व तक्‍्ता-ड मध्ये नमूद आवश्‍यक साधनसामुग्री खरेदीसाठी एकूण 
रु.२४,५३,२२०.०० (अक्षरी रुपये चौवीस लक्ष, त्रेपन्न हजार,दोनशे वीस फक्‍त) इतका निधी 
खर्चासाठी वितरीत करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त बाबींवरील खर्च मागणी क्र.ई-३, मुख्य लेखाशिर्ष, "२२०४ क्रीडा व युवक सेवा- 
१०४, (०२)(०३), महाराष्ट्र राज्य क्रीडा परिषदेमार्फत नोंदणीकृत क्रीडा संस्थांना सहायक 
अनुदान (राज्य) (२२०४-१९४३), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या ळेखाशिर्षाखाली सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. यासाठी आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी व उप संचालक, 
क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


५. वरीलप्रमाणे मंजूर निधी खर्च झाल्याबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र, स्पर्धा संपल्यापासून ३ 
महीन्याच्या आत सादर करणे आवश्‍यक राहील. तसेच सदर निधी ज्या कारणासाठी मंजूर 
करण्यात आलेला आहे, त्याच कारणासाठी खर्च करणे बंधनकारक राहील. 


६. वरीलप्रमाणे मंजूर निधीपैकी अखर्चित राहीलेली रक्‍कम शासनाकडे चलनाद्वारे जमा करणे 
तसेच, सदर रकमेच्या विनियोगाबाबतचे लेखे लेखापरिक्षणासाठी उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक 
राहील. 


७. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ तसेच 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील 
तरतूदीनुसार विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा. 

८. सदर झासन निर्णय , प्रशासकीय विभागास वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग- 
पहिला, उपविभाग-दोन, अंतर्गत अ.क्र.४, नियम-७ अन्वये, वित्त विभाग, शासन निर्णय, 
क्र.विअप्र-२०.१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 

र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥89॥8॥/859॥॥9.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२७१८०६२७०७२१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RANSING ESR 
१९॥॥५०१,० ० 
(रणसिंगडेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


jaharashtra, 

1C24C7FD31BA9FBF63804F4 

36397, cn=RANSING ANANDRAO DERE 
30! 


प्रत, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः फिफास्प-४०२२/प्र.क्र.१३२/क्रीयुसे-१ 


२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे 
खाजगी सचिव, 

३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे 
खाजगी सचिव, 

४. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

५. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, 

७. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

८. मा.विरोधी पक्षनेता,विधानसभा / विधानपरिषद, यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

९. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.सर्व मा. विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 

११.सचिव, झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक 

१२.आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३.महाळेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

१४.महाळेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

१५.उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई 

१६.जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई/ठाणे 

१७.वरिष्ठ लेखा अधिकारी, कोषागार कार्यालय, पुणे. 

१८.लेखा अधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे. 

१९.जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/ नवी मुंबई/ठाणे 

२०.कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२१.निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


